नागरी संरक्षण संघटनेतील स्वयंसेवकांना 
सुधारित set कर्तव्य भत्ता व प्रशिक्षण 
भत्ता मंजूर करण्याबाबत 
au शासन ., 
शासन निर्णय क्र.सीडीएम २००४/८७०/प्र.क्र.१८५/दिशा-<, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२- दिनांक : 3€ जून, २००६. 


- वाचा : १) शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र.सीडीएम ३४८५/जीआव ३२८/विशा-७, 
दि.७.११.१९८८.. ..  .. १ 
2) शासन निर्णय-गृह विभाय (विशेष) क्र.सीडीएम ३४९२/१९९४/विशा-८, दि.७.४.९३. 
a) शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र.सीडीएम ३४९६/१४१८/४९/विशा-८, 
दिनांक ३.३,९८ pets 
४) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र शाज्य, मुंबई यांचे पत्र. क्र.नासंस/का.२/२८/दा.भ./९९, 
* दिनांक १०.६.१९९९. र 
५) शासन निर्णय ye विभाग(विशेधोक्र.-सीडीएम-२१००/३८६/प्र.क्र.२१/विशा-८,दि.१५.१.२००३ 
६) शासन निर्णय गृह विंभागविशेषोक्र.एचजीएस ३४९९/५०१५४प्र.क्र.३२/विशा-८, .दि.१७.९.०३ 
७) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र Vita, मुंबई यांचे 'क्रःनासंस/२/२८/ 
हा.भ./२००७ दिनांक २१.१०.२००४ चे पत्र. ‘ 


प्रस्तावना; नागरी संरक्षण संघटना तसेच होमगार्ड संघटना :या मागसेवी;संघटना असून या 
दोन्ही संघटना एकमेकास पुरक आहेत. या दोन्ही संघटनेच्या स्वयंसेवकांना भत्ता अदा करण्यात 
येतो. राज्य शासनाने दिनांक १७.१.२००३ पासून होमगार्डसना कर्तृव्यभत्ता रु.७५/-, प्रशिक्षण भत्ता 
रु.२२.५० (अडीच तासाच्या कालावधीसाठी) आणि रु.४५/- (atte तासापेक्षा जास्त कालावधीसाठी) - 
देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ? 

नांगरी संरक्षण संघटनेतील स्वयंसेवकाना कर्तव्य . भत्ता रु.५०/- व प्रशिक्षण भत्ता 
रु.१४/-(अडीच तासाच्या कालावधीसाठी) व रु.२८/- (अडीच तासापेक्षा जास्त कालावधीसाठी) देण्यात 
येतो. केंद्र शासनाच्या  दि.२५.११.१९९४ च्या पत्रान्वये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक व होमगार्डच्या 
भत्त्यामध्ये समानता ठेवण्याचे सूचित केले आहे. होमगार्ड व नागरी संरक्षण संघटना या दोन्ही 
मानसेवी संघटना असून एकमेकांस पूरक आहेत. त्यामूळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यातील तफावत 
दूर करण्यासाठी होमगार्डप्रमाणे नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांनासुध्दा कर्तव्य भत्ता रु.५०/- 
वरुन रु.७५/- तसेच प्रशिक्षण भत्ता रु.१४/- वरुन रु.२२.५० (अडीच तासाच्या कालावधीसाठी) द 
रु.२८/- वरुन रु.४५/- (अडीच तासापेक्षा जास्तं कालावधीसाठी) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने आता खालीलप्रमाणे भत्ते वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- नागरी संरक्षण संघटनेतील स्वयंसेवकांना खालीलप्रमाणे सुधारित दराने कर्तव्यभत्ता 
य प्रशिक्षण भत्ता देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर सुधारीत दर आदेशाच्या दिनांकापासून लागू 


[अ.क्र ]मत्त्याचाप्रकार [wee  [सुधार्तिदिर |] 
।__ १ | कर्तव्य भत्ता प्रतिदिन रु.५०/- प्रत्येकी रु.७५/- प्रत्येकी 
२ | प्रशिक्षण भत्ता प्रतिदिन रु.१४/-(अडीच तासाच्या ₹ु.२२.५०/- (अडीच | 
| प्रशिक्षण कालावधीसाठी ) | तासाच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी) | 
i ! 1 | 
| प्रतिदिन रु.२८/- (अडीच | प्रतिदिन  रु.४५/- (अडीच | 


i! 

i 

/ ee ae ती तासापेक्षा जास्त कालावधीच्या । तासापेक्षा अधिक कालावधीच्या 
| 

i | प्रशिक्षणासाठी) प्रशिक्षणासाठी) 


DADHOTREA2GG sp AGRIS 


यासाठी होणारा खर्च "२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा-१०६ नागरी संरक्षण (०३) राज्य 
नागरी संरक्षण संघटना (03X09) आस्थापना (२०७००२६३)" या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
तो सन २००६-२००७ या दित्तीय वर्षात नवीन बाब भाग-4 द्वारे मंजूर झालेल्या रु.३०,००,०००/- 
(रुपये तीस लाख फक्त) अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म - (विकास तु. कदम ) ~ 
wee ह. कार्यासन अधिकारी, aye विभाग (विशेष), महाराष्ट्र शासन. 


ae 


'अहासंचर्वक,नांगृटी. संरक्षण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, डीजीसींडी (सीडी) 
“जैसलमेर हाऊस, २६, मानसिंग रोड, नदी दिल्ली ११० ००१ (पत्राने) र 
_ संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई j 
जिल्हा दंडाधिकारी व निवंत्रक/ नागरी संरक्षण ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड. 
उपनियंत्रेक, नागरी संरक्षण, मुंबई, ठाणे, पुणे, रावशड, नाशिक, उरण, तारापूर. 
, .». . महालेखापाल, (लेखा व अनुझेयेता/लेखापरेक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई न 
.__ अहालेखापाल, (लेर्य व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
अधिदान द.लैखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई.  - . 
जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे, नाशिक, Go, रायगड. 
fre दिभाग, व्यय:८/अर्थसंकलत्प-५७० 
गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 
.. निवडनस्ती/विशा-८. :... 


Preeti 


